अंमली पदार्थ नियंत्रणकक्षासाठी केंद्र 


शासनाकडून प्राप्त निधी उपलब्ध करण्याबाबत 
वाहने व संयंत्रे खरेदी करणे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एनडीपी-२००७/प्र.क्र.४/विशा- ३अ 
दिनांक :- ७ फेब्रुवारी, २००९ 


वाचा :- १) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक/अंमली पदार्थ 
विरोधी कक्ष, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४००/विपोमनि/दविप/अपविक 
/२००७, दिनांक २४.४.२००७. 
२) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्र.१/१२०२०/५१/२००७/ 
'एनसीबी, दिनांक २३.१.२००८. 
३) गृह विभागाचे पत्र क्र. बीजीटी-१००८/प्र.क्र.१६०/बीयुडी-१, 
दिनांक २१.१.२००९ 


थासन ferofer :- राज्यातील अंमलीपदार्थाच्या चोरट्या व्यापारास आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने 
त्यांच्या दिनांक २३.१.२००८ च्या पत्रांन्वये महाराष्ट्र राज्यास रु. ११.६० लाख एवढा निधी उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. सदर निधी अंमली पदार्थ नियंत्रणकक्षासाठी वाहने व संयंत्रे खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध करुन 


देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या या निधीतून पुढील प्रमाणे अंमली पदार्थ 


नियंत्रणासाठी वाहने व संयंत्रे खरेदी करण्यासाठी शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वाहने व संयंत्रे रपये 


२ ८,००,०००/- 
8 १,६०,०००/- 
संगणक (pc pentium - IV) 3 १,११,०००/- 


3 
कल | 
फोटो wa 
a een 50,000] 


(अ क्षरी रुपये अकरा लाख साठ हजार फक्‍त) 


२. उपरोक्‍त नमुद वाहने व संयंत्रे यांची खरेदी करताना, खरेदी विषयक विहित कार्यपध्दतीचा 


काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. ' 


(कृ.मा.प.) 


३. प्रस्तुतचा खर्च "बी-१, २०५५ पोलीस, (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण व दक्षता, (००) (०१) 
गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५ ००३२) उद्दीष्ट "५२-हत्यारे व संयंत्रे" व "५१-मोटार वाहने" या 
लेऱ्वाशिर्षाखाली हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 


अमुदानातून करण्यात यावा. 


४. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार मंजूर झालेल्या या पुरक मागणीच्या अनुदानाचे 
मासिक निधी विवरणपत्र विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक/अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, 
मुंबई यांनी तात्काळ या विभागास सादर करावे. मासिक निधी विवरणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत 


करता येणार नाही याचीही नोंद घेण्यात यावी. 


प. प्रस्तुत आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 


सीआर-४४५/व्यय-७, दिनांक १८.१०.२००८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दु. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २००९०२०७१४४७१५००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


विभाग 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक/अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, मुंबई 
पोलीस उपायुक्‍त, अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-११/व्यय-७ 

गृह विभाग, बीयुडी-१ 

निवडनस्ती, विशा- ३ अ 


